जिल्हा परिषद शाळांमधील थकीत वीज 
देयक सादील खर्च अनुदानातून अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक :-उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१४/एसएम-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :-१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्रमांक उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१४/एसएम-४, 
दिनांक ३ डिसेंबर, २०२०. 


शासन शुद्धिपत्रक- 


संदर्भाधीन दिनांक ३ डिसेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्रमांक २ वरील परिच्छेद २ 
३, व४मध्ये “शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक )” याऐवजी “शिक्षण संचालक (प्राथमिक )” 
असे वाचावे. तसेच परि. ८ मध्ये “सदर शासन शुद्धीपत्र” याऐवजी “सदर शासन निर्णय” असे वाचावे. 


सदर शासन शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२१५१५१४५९९९२१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
| ॥ t | ya Z M u ५ h ta q 1 e eta ग n ott Sh bars H00 EDUCATION & SPORT 


20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d51ec0es, 
6, 


Kazi शिका 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या. 
५) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः उमाशा-२०२०/प्र.क्र.१४/एसएम-४ 


६) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक/प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१, 
७) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
) 
) 


८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
९) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 


qo) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 
११)सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३)सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक ) 

१४) निवड नस्ती, एसएम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


